जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायकांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब 


(अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती देणेबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक: पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ(तांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :-३० मार्च,२०२२. 


आदेश 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट-क या संवर्गातून कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब 


(अराजपत्रित) या पदावर रु.३८,६००-रु.१,२२,८०० वेतन बँड (एस-१४), या वेतनश्रेणीमध्ये (७ वा वेतन 


आयोग) खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना त्यांच्या नावासमोर 


नमूद केल्याप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १४ जुले, २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार वाटप 


केलेल्या महसूल विभागांतर्गत विहित व अटी शर्तीच्या अधीन राहून ते सविस्तर पदस्थापना दिलेल्या 


ठिकाणी ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ. | जेष्ठता स्थापत्य अभियांत्रिकी | प्रवर्ग | पदोन्नतीनंतर पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. | क्रमांक सहायकांचे नाव वाटप करण्यात 
आलेला 
महसूली विभाग 
१ १७८५ | YS श्रीराम पंढरीनाथ इमाव औरंगाबाद । मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 
२ १९३३ | मथुरे रणजित प्रतापसिंग । खुला औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
३ १९५१ | काथार रमेश हरिश्चंद्रराव | इमाव औरंगाबाद । कार्यकारी संचालक,गोदावरी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
४ १९५४ । पाटणी संजय खुला औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र 
किडनलाल विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
4 २००९अ | बोधणे बबन विनायकराव | खुला औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ-तांत्रिक) 


२०१० 


सावंत भाऊसाहेब 
विठ्ठलराव 


खुला 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२०१४ 


खातळे जगन्नाथ बाळु 


खुला 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
नाशिक अंतर्गत महसूल विभागातील Rat 
पदी 


२०३५ 


पाटील जनार्दन 
नामदेवराव 


खुला 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी. 


२१२३८ 


पाटील रामदास 
देविदास 


खुला 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


१० 


२१७७ 


माळकर सुनिल महादेव 


खुला 


कोकण- २ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण 
प्रदेश अंतर्गत  कोकण-२ महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


११ 


२२२३० 


मेशेवार रमेश बाळकृष्ण 


भ.ज.-ड 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१२ 


२२४२ 


राव दिवाकर व्यंकोबा 


खुला 


कोकण- २ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कौकण 
प्रदेश अंतर्गत  कोकण-२ महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१३ 


२३४० 


सबनीस सुधीर वसंतराव 


खुला 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१8 


२२३६७ 


कोडेकर सु.रा. 


इमाव 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१५ 


२३७३ 


देसाई उमाजी वामन 


खुला 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कौकण 
प्रदेश अंतर्गत  कोकण-१ महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१६ 


२३९२ 


शेख आसद अहमद 


खुला 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


१७ 


२३९५ 


पुरोहित AT 
काशीनाथ 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


4¢ 


२३९५अ 


रामटेके उमाजी सोमाजी 


अ.जा. 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ-तांत्रिक) 


१९ 


२४१० 


ale शिवाजी धोंडीराम 


खुला 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण पुणे अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२४११ 


मैड प्रभु ज्ञानोबा 


इमाव 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२१ 


२४१४ 


परतवार एस.एस. 


खुला 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२४१५ 


पाटील जयसिग महादेव 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


२३ 


२४२७ 


पिटर परीस टोनी 


खुला 


कोकण- १ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण 
प्रदेश अंतर्गत  कोकण-१ महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


28 


२४२८ 


घुगे बाबाराव सखाराम 


भ.ज.-ड 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२५ 


२४४२ 


पाटील उत्तम शामराव 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


२४४२ 


पाटील सर्जराव ard 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


२४५०-अ 


नाळे दत्तात्रय सावळाराम 


इमाव 


पुणे 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त पदी. 


२४५३ 


निखाडे मनोहर 
काशीरामजी 


अ.जा. 


अमरावती 


अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व 
विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


२४५४ 


सरोदे प्रदीप पंजाबराव 


इमाव 


नागपूर 


अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व 
विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


30 


२४५६ 


पाटील राजू महादेवराव 


इमाव 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (विशेष 
Weed) अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


२३१ 


२४५६-अ 


उपलंचीवार प्रवीण 
रामचंद्र 


खुला 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी. 


३२ 


२५२७ 


सुतार विवेक पांडुरंग 


इमाव 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ-तांत्रिक) 


33 


२५२३८ 


पाटील महिपती 
कुंडलिक 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


२४ 


२५५३ 


घोरपडे बन्सी वामन 


खुला 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


२३५ 


२५५६ 


बोरुडे पांडुरंग सखाराम 


इमाव 


नाशिक 


मुख्य अभियंता,विनिदिष्ट प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील Rat 
पदी 


३६ 


२५५७ 


प्रभुणे नितीन दत्तात्रय 


खुला 


नाशिक 


मुख्य अभियंता,विनिदिष्ट प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील Rat 
पदी 


३७ 


२५५८ 


ढेपे रामभाऊ धोडीराम 


खुला 


नाशिक 


मुख्य अभियंता,विनिदिष्ट प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील Rat 
पदी 


3¢ 


२५६० 


मोरे दत्तात्रय टोपाजी 


खुला 


नाशिक 


मुख्य अभियंता,विनिदिष्ट प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील Rat 
पदी 


३९ 


२५६८ 


भुजबळ ललितकुमार 
शंकरराव 


इमाव 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


Yo 


२५७२ 


पाटील संभाजी पांडुरंग 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


४१ 


२५७४ 


पाटील गोरख मारुती 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


४२ 


२५७७ 


कदम जनार्दन शांकर 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 


83 


२६०७ 


राठोड विजयसिग अंबु 


विजा-अ 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (विशेष 
Weed) अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


O83 


२६१२ 


कळंबे रामदास 
सितारामजी 


इमाव 


अमरावती 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (विशेष 
प्रकल्प, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


४५ 


२६३८ 


वाघ भास्कर संतोष 


खुला 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, 
नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ-तांत्रिक) 


४६ 


२६२३९ 


कुलकर्णी देवीदास 
बाबुराव 


खुला 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


tA) 


२६४९ 


हिरे सुभाष भाईदास 


इमाव 


नाशिक 


कार्यकारी Gash, ah पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


छट 


२६७३ 


बारसागडे कंगाल 
केवलराम 


अ.जा. 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी. 


88 


२६७३-अ 


घाणेकर शांताराम 
रामजी 


इमाव 


कोकण-२ 


अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व 
विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत कोकण- 
२ महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


षु fe) 


२६७४ 


पवार वासुदेव फकौरा 


इमाव 


नाशिक 


कार्यकारी Gash, ah पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


षु q 


२६७५ 


सावले चंद्ररोखर 
गजानन 


खुला 


कोकण- १ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण 
प्रदेश अंतर्गत  कोकण-१ महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी. 


५२ 


२६९७ 


केदारे विलास बाबुराव 


अ.जा. 


औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 


43 


2099 


पार्सकर दत्ताराम विठ्ठल 


इमाव 


कोकण- १ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण 
प्रदेश अंतर्गत  कोकण-१ महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी. 


षु 8 


२७२२३ 


विशे बाळकृष्ण हरी 


खुला 


नाशिक 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक अंतर्गत रिक्‍त 
पदी. 


44 


२७२५अ 


सुतार विलास सखाराम 


इमाव 


कोकण- १ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण 
प्रदेश अंतर्गत  कोकण-१ महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी. 


4& 


२७७२ 


घारे संजय श्रीरंग 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता,विनिदिष्ट प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील Rat 
पदी 


षु (9 


२८१२ 


जोझ्ी रमेश सुर्यकांत 


खुला 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कौकण 
प्रदेश अंतर्गत  कोकण-१ महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ-तांत्रिक) 


५८ | २८३८ । गायकवाड अनिल खुला पुणे मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व 
भगवान गुणनियंत्रण पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 

५९ २८५२ । जाधव मोहन गजानन खुला पुणे मुख्य अभियंता,विनिदिष्ट प्रकल्प, पुणे 

(अपंग) अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्त पदी 

६० २८५४ । इंगळे परेश सुधाकर इमाव पुणे मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 

६१ २८५६ | चव्हाण सुरेश चतरसिग । अ.जा. कोकण-२ | मुख्य अ भि यंता, कोकण प्रदेश, मुंबई 
अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील 
रिक्‍त पदी. 

६२ २८७६ | तांबोळी झाकौरहुसेन नुर | खुला पुणे मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 

महमंद पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 

&3 २८७७ । घाटगे राजेश शामराव खुला पुणे मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 

६४ २८९१ | बोरसे अशोक मुकुंदा इमाव नाशिक अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
(मेटा), नाशिक अंतर्गत रिक्‍त पदी. 

६५ २८९४ | सातपुते बाळासाहेब भ.ज.-ब | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र 

किसन विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 

६६ २९११ | बोरुडे नंदकुमार अ.जा. पुणे मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 

साहेबराव पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 

६७ । २९८८-अ | सावंत पराग कमलाकर | खुला पुणे मुख्य अभियंता,विनिदिष्ट प्रकल्प, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 

६८ | ३२१७-इ१ | मुळे संजय रामदास भ.ज.-ब। अमरावती | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 

६९ ३२९३ | कळसे गोविंद चंद्रकांत | भ.ज.-ब नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी. 

७० ३३२२ | बागुल हंसराज प्रभाकर । अ.जा. | अमरावती । मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील रिक्‍त पदी 

७१ ३३२६ | कुंढारे प्रमोद हिरामण | भ.ज.-ब नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ-तांत्रिक) 


अटीव शर्ती: 


(i) Wer पदोन्नती पदोन्नत होणाऱ्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना सेवा ज्येष्ठ असणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांच्या व ज्यांची प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात आळी आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस 
बाधा न आणता देण्यात येत आहे. 


॥) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नती मुळे संबंधीत कर्मचारी हे नियमित पदोन्नतीसाठी 
पात्र होत नाही असा यांचा अर्थ होत नाही. व या तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नतीमुळे नियमित पदोन्नतीचे 
कोणतेही हक्क त्यांना प्राप्त होणार नाही. तसेच भविष्यात काही विभाग / उप विभाग बंद झाल्यामुळे पदे 
कमी झाल्यास किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव पदावन्नत करण्याची शक्यता भासल्यास तेव्हा 
कोणतीही नोटीस न देता कनिष्ठतम कर्मचाऱ्यांस होवटच्या कर्मचाऱ्यांना, होवटयाच्यास प्रथम (Last 
Come First Go) या तत्वानुसार पदावनत करण्यात येईल. 


(ii) सदर पदोन्नती उपरोक्त तक्त्यात नमूद स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गातील 
कर्मचाऱ्याविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी/ शिस्तभंग विषयक कार्यवाही चाळू अथवा 
प्रस्तावीत नसल्यास अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. तथापि सदर अभियंत्याविरुध्द या 
आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावीत असल्यास हे पदोन्नती आदेश आपोआप 
रद्द होतील. 


(iv) संबधीत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील 
पदोन्नत्या मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीशन क्र.८४५२/२००४ च्या निकालाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहतील. तसेच सदर पदोन्नती श्री.आर.के. सबरवाल विरुध्द पंजाब सरकार या 
प्रकरणी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार होत असलेल्या पुनर्विलोकनाच्या अधीन राहील. तसेच हे 
पदोन्नती आदेशा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून सामान्य प्रशासन विभागाने 


दि.७.५.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार करण्यात येत आहेत 


पदोन्नत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या सेवानिवृत्तीचा काळावधी विचारात घेऊन तात्काळ सध्या 
कार्यरत असलेल्या कार्यालयात / उप विभागातील रिक्त पदी पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करावी. रावी. 


मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर केल्याची खातरजमा करून निर्गमित करावेत aaa. उपरोक्त पदोन्नत 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. त्याबाबतचा 
एकत्रित अहवाल संबंधित मुख्य अभियंता यांनी ४ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ-तांत्रिक) 


(vi) सदर पदोन्नती जरी तात्पुरती असली तरी कालांतराने ती नियमित होत असल्याने जे कर्मचारी 
पदोन्नती नाकारतील त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्यास तो 
काढून घेण्यात येईल यांची संबंधितांना लेखी जाणीव करून द्यावी. संबंधित पदोन्नत स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक यांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील पदोन्नती नाकारल्यास त्याबाबतचा 
अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा. 


(vii) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे आदेडा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत 
कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची 
राहील. याबाबत दिरंगाई झाल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंत्यास जबाबदार धरण्यात येईल. 


(viii) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती पदोन्नत कर्मचाऱ्यांने नाकारल्यास 
त्याच्याबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


(५) पदोन्नती आदेशानुसार संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधितांनी विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला रुजू 
करून न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी ठरून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उदभवल्यास 
याबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता / आस्थापना अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात 
येईल. 

(x) सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून त्यांच्या मूळ संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
होण्याच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातील ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाही. 


xi) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट 
याचिका क्र.३३१०/२०२१ व इतर याचिकांमधील होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०३३०१२३८१९५७२७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ANIL VITTHAL 
DEOKATE 


(अ. वि. देवकाते ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
२) कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्नती-३२१९/प्र.क्र.१४७/२१(भाग-२)/आ-तांत्रिक) 


प्रत, 


८) 


कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव, 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

महासंचालक, मेरी, नाशिक संकलन प्रशिक्षण (जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता) 

संबंधित मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 

सर्व संबंधित पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता (मार्फत संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता) 


मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (जळसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, जलसंपदा विभाग, ठाणे/ नाशिक/ पुणे/ 
कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

आ. (शा.अ.) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

sci), कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


